कृषि विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-ब 
(अराजपत्रितो व गट-क संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना व 
बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ 
स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०१८/प्र.क्र.२९३/१६ अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, 
दि.३१.१.२०१४ 


प्रस्तावना :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दिलेल्या निर्देशांचे पाळन 
करण्यासाठी झासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना 
आणि बदल्यांबाबत शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय संदर्भाधीन 
दि.३१.१.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कृषि विभागाच्या 
अधिपत्याखाळील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना व 
बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांप्रमाणे 
कृषि विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या 
पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी मंत्रालयीन प्रशासकीय 
स्तरावर खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यात येत आहे. 


a अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव(कृषि) अध्यक्ष 
२ | प्रधान सचिव/सचिव (पदुम) सदस्य 
३ | सह सचिव/उप सचिव (आदिवासी विकास विभाग) | सदस्य 
४ | सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना), कृषि विभाग | सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१०१८/प्र.क्र.२९३/१६ अ 


२. उपरोक्त नमूद नागरी सेवा मंडळाची कामे खालीलप्रमाणे राहतील. 


१) क्षेत्रिय स्तरावरील कृषि विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क 


संवर्गातील कृषि पर्यवेक्षक, कृषि सहाय्यक, सहाय्यक अधिक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ 


लिपिक, अनुरेखक व तत्सम गट-क मधील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरसंभागीय बदली प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करणे. 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, २००५ मधील 


तरतुदीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रस्तावावर शिफारशी करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२४१५३३१०२००१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


-0 
= 
es 


Sugriv Beery या 
sambhaji Sao 
Dhapate Seen ee 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.मंत्री (कृषि)/राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
सर्व विधानमंडळ सदस्य 


सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उप सचिव/सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सर्व विभागीय कृषि सह संचालक 


.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ( का.१२) 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी-१६ए, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. निवड नस्ती/१६ए. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


